सन 2029-22 करीता आदिम जमातीचा विकास या 

राज्य योजनेंतर्गत सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार 

उपलब्ध निधीतुन आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता 

घरकुल बांधण्याच्या खर्चास मान्यता देवून निधी 

वितरीत करणेबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१/०३/२०२२ 
वाचा - 
१.समक्रमांकित शासन शुद्धिपत्रक दिनांक ३१ जानेवारी २०२२. 
प्रस्तावना - 
नमुद शासन शुद्धिपत्रकानुसार आदिम जमातीचा विकास कार्यक्रम या राज्यस्तरीय कार्यक्रमांतर्गत 
राज्यातील कातकरी, माडिया गोंड व कोलाम या आदिम जमातींचा निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सन 
२०२१-२२ या सालाकरिता एकुण ३३९० इतक्या घरकुलांच्या लक्षांकास मान्यता देणेत आली आहे. आता, 
सदर योजनेंतर्गत सुधारित अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार रु. ३०००.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध झाला 
आहे. सदर निधीतुन आदिम जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२०-२१ सालाकरिता उपरोक्त संदर्भिय 
व्यतिरिक्त जिल्हानिहाय एकुण १८४२ अतिरिक्त घरकुलांचा लक्षांक देणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय - 
सदर शासन निर्णयान्वये आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ 

या वर्षाकरिता संदर्भीय शासन शुद्धिपत्रकामध्ये देणेत आलेल्या जिल्हानिहाय घरकुल लक्षांकाव्यतिरिक्‍्त 
पुढील तालिकेमध्ये नमुद केलेप्रमाणे अधिकचा जिल्हानिहाय घरकुलाचा लक्षांक देणेत येत आहे. 
त्यानुषंगाने घरकुलांच्या बांधकाम करण्याच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र जिल्हा प्रकल्प कार्यालय घरकुलांचा लक्षांक | निधी (रु. लक्षमध्ये) 

१ | नाशिक नाशिक 30 2.50%" 
2 | ठाणे शहापूर १४५ १९१.४० 
३ | पुणे घोडेगांव २० २६.१० 
४ | पालघर जव्हार / डहाणू १८३ २४१.५६ 
५ | रायगड पेण १६८ २२१.७६ 
६ | रत्नागिरी ३ ४.२६* 
७ । सिंधुदूर्ग ५ ६.०० 
सार पांढरकवडा १०८५ १४३२.२० 
पुसद ५३ ६९.६८ 

९ | वर्धा वर्धा YR ६८.९० 
१० | चंद्रपुर चंद्रपुर ३० ४२.६० 
अहेरी १० 98.20" 

११ | गडचिरोली गडचिरोली ३० ४२.६०* 
भामरागड ३० ४२.६०** 

एकुण १८४२ २४४६.४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


(टिप:-** उपरोक्त प्रमाणे लक्षांकांमध्ये स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेवून 
प्राप्त निधीच्या मर्यादेत लक्षांकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांना राहतील.) 
२. उपरोक्त नमुद केलेप्रमाणे सन २०२०-२१ मधील अतिरिक्‍त घरकुल लक्षांकाच्या पुर्ततेकरिता 
रु.२४४६.४६ लक्ष (रु. चोवीस कोटी सेहेचाळीस लक्ष सेहेचाळीस हजार फ़क्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करणेत येत आहे. त्यांनी सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणुन संचालक, राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी तथा उपसंचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण (BEAMS) प्रणालीवर तात्काळ 
वितरीत करावा. 
3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेताक २०२२०३३१२०३४२८३५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५ 

२. मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व विधानसभा/ विधान परीषद सदस्य. 

९. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१०.मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.मा. प्रधान सचिव, नगारविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१२.मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 

१३.मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१६.अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 

१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ ठाणे/ पुणे/ पालघर/ रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदूर्ग/ यवतमाळ/ वर्धा/ चंद्रपुर/ गडचिरोली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र.८६/का.-१९ 


१८.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१९.आयुक्‍त, आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

२०.आयुक्‍्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२१.सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा. 

२२.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

२३.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२४.राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, मुंबई. 

२५.संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण, सिडको भवन, सी. बी.डी. 
बेलापुर, नवी मुंबई, 

२६.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२७.सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२९.निवड नस्ती-कार्यासन-१९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


